मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत 
जळगाव जिल्ह्यातील पॅ.क्र. JLG-33 
मधील खडकी बु. ते घोडगाव राजदेहरे 
रस्ता, सा.क्र.०/०० ते १९/०६०, 
ता.चाळीसगाव या रस्त्याच्या कामास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.६५/बांधकाम-४ 
५वामजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ३१ मार्च, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१७/प्र.क्र.१७५/पंरा-७, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर, २०१७. 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/३०६/२०२२, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२२. 
प्रस्तावना : 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. ILG-33 मधील 
खडकी बु. ते घोडगाव राजदेहरे रस्ता, सा.क्र.०/०० ते १९/०६०, ता.चाळीसगाव या रस्त्याच्या कामास 
ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.९३४.२१ लक्ष 
इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेशा 
दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. सदर कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ 
फरक रक्कमेचा अंतर्भाव केल्यामुळे कामाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने, सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या 
उक्त वाचा मधील अ.क्र.२ येथील दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. 


०३. सद्यस्थितीत सदर काम भौतिकदृष्ट्या पुर्ण झालेले आहे. विषयांकित कामाच्या मुळ 


प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ फरक रक्कमेचा अंतर्भाव करणे 
गरजेचे असल्यामुळे, कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.६५/बांधकाम-४ 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. JLG-33 मधील 
खडकी बु. ते घोडगाव राजदेहरे रस्ता, सा.क्र.०/०० ते १९/०६०, ता.चाळीसगाव या रस्त्याच्या मुळ 
प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ फरक रक्कमेचा अंतर्भाव करणे 
गरजेचे असल्यामुळे सदर कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची 
आव्यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Tendered | Revised Excess % 
No. Sancation Cost Expenditure over Excess 
Cost AA over AA 
cost cost 
1 2 3 4 5 | 6 | 7 
JLN-33 | खडकी बु. ते घोडगाव राजदेहरे 934.21 803.62 1040.85 106.64 | 11.41 
रस्ता, सा.क्र.०/०० ते १९/०६०, 
ता.चाळीसगाव, जि.जळगाव 


Total 934,21 803.62 1040.85 106.64 | 11.41 


03. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.१०४०.८५ लक्ष 
इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ११.४१ % जास्तीचा म्हणजेच 
रू.१०६.६४ लक्ष जास्तीचा आहे. 

०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७ अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% 
मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजने अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. ILG-33 मधील खडकी बु. ते घोडगाव राजदेहरे 
रस्ता, सा.क्र.०/०० ते १९/०६०, ता.चाळीसगाव या रस्त्याच्या कामास रू.१०४०.८५ लक्ष इतक्या 
रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


«७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

«७ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.६५/बांधकाम-४ 


०५. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 


योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०३३०१७४९५९३८२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१२. 
93. 
१७. 
१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
> RAVI N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4 


ea09078de9d556aeSbabe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7 
FAB712736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE7 


03BF6529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, 
cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 


(प्रविण जैन) 
वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 

संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. TERT), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नाशिक विभाग, नाशिक. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव. 
, कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्था, जिल्हा जळगाव. 

कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगाव. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 


१६. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


